अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अपर 
संचालक, गट-अ या संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्र.पदोनि-१०२३/प्र.क्र.७६/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन आदेठा 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 


खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना अपर संचालक, गट-अ संवर्गात खालील परिच्छेद-२ मध्ये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, या आदेशाच्या दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना खालील Tea त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


ि वं पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात 
अ.क्र. नाव प्रवर्ग सध्याचे पद व कार्यालय वं 
आलेले पद व कार्यालय 
a | 2 3 a: 4 
सहसंचालक, अपर संचालक (समन्वय), 
श्री. कृ. व. वा अर्थ व सांख्यिकी | अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
| eta, ear rates, Hag 
फिरके , मुख्य , मुंबई. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 
— अपर संचालक (शाश्वत विकास ध्येय 
= ° अंमलबजावणी व समन्वय केंद्र) 
श्री. दि. हि. _ अर्थ व सांख्यिकी दाग य यात , 
a he बण nae ee र्थ व सांख्यिकी : 
वाघ , प्रादेशिक मुख्य कार्यालय, मुंबई 
व मुख्य , मुंबई. 
, नाशिक Rees 
(Raq पदावर) 


सदर पदोन्नती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

(9) सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे व त्याची एक प्रत संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची नसल्यास तसे 
लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे. 

(२) मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील निर्णयास 
अधीन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(३) Re WSR स्टॅम्प नं. १०८७६/२०२१ व Re पीटीठान स्टॅम्प नं. १०८७८/२०२१ मध्ये 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५/५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

(४) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

(4) पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतर श्री. कृ. व. फिरके आणि श्री. दि. हि. वाघ यांनी ७ 
दिवसांच्या आत त्यांचे ई-प्रोफाईल सुधारीत करुन त्याची प्रत शासनास, तसेच अर्थ व 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-१०२३/प्र.क्र.७६/का.१४२७ 


सांख्यिकी संचालनालयास सादर करावी. प्रत सादर न केल्यास त्यांचे चाळू महिन्याचे 
वेतन अदा केले जाणार नाही. 
(६) या पदोन्नतीने श्री. कृ. व. फिरके आणि श्री. दि. हि. वाघ यांना नियमित पदोन्नतीचे 
म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
३. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१८२९०६२७१६ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 

Pp R A KA 5 H DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93bef8 
56fb92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B A B A N RA O G H A D G E serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1 eG त 
F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2024.02.23 18:38:07 +05'30' 

(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/नागपूर. 


) 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई /नागपूर. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

(६ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 

() सर्व विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, कोकण विभाग, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, 

अमरावती, नागपूर 

८) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

९)  सहसचिव/ उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/१३/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

१० सर्व सहसचिव/उपसचिव/विशेष कार्य अधिकारी/ अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१) सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, 
अमरावती, नागपूर. 


(१२) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 
(१३) खाजगी सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

(१४७ उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

(१५ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

(१६ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

(१७ प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

(१८) संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 

(१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


